केंद्र शासनाच्या "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना 
fers were” या योजनेंतर्गत नगरपरिषद/ 
नगरपंचायत/महानगरपालिकांच्या विकास योजना 
आराखडयातील विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९१/प्र.क्र.३४/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४ 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाच्या "भांडवळी गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य” या योजनेंतर्गत केंद्र 
शासनाकडून राज्य शासनास निधी प्राप्त होत आहे. या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये 
केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन विविध नगरपरिषद/ नगरपंचायत/ महानगरपालिका 
यांच्या विकास योजना आराखडयातील चाळू असलेल्या कामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला 
आहे. सन २०२४-२५ च्या प्रस्तावित निधीतून सदर योजना राबविण्यासाठी विभागीय सहसंचालक, 
नगर रचना, कार्यालयाच्या स्तरावरून विहित कार्यपद्धती अवलंबून योजनेंतर्गत प्रकल्पांकरिता 
वास्तुविशारद संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. सदर वास्तुविशारद संस्थेमार्फत तयार करण्यात 
आलेल्या प्रस्तावित विकास कामांच्या नकाशांना संबंधित सहसंचालक, नगर रचना/ सहायक 
संचालक, नगर रचना यांचे स्तरावरून मंजुरी देण्यात आली आहे. वास्तुविशारद संस्थेकडून उक्त 
प्रकल्पांतर्गतच्या विकास कामांची अंदाजपत्रके तयार करून, त्यांना तांत्रिक मंजुरी मिळण्यासाठीचे 
प्रस्ताव, संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक, नगरपरिषद/नगरपंचायत/महानगरपालिका यांनी 
“सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित कार्यालय किंवा संचालक, उपवने व उद्याने” यांचेकडे सादर 
करुन, san विकास कामांच्या अंदाजपत्रकांना, तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करुन घेतल्या आहेत. केंद्र 
शासनाच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य योजना-२०२४-२५ या प्रस्तावित 
योजनेंतर्गत नगरपरिषद/ नगरपंचायत कागल, कुरुंदवाड, पाचोरा, कुळगाव-बदलापूर, चिपळून, 
खेड, अकोट, मुतिजापुर, बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, खामगाव, पुसद, उमरखेड, वणी, 
भिवापूर, कुही, नरखेड, परशिवनी, पुलगाव, भंडारा, पवनी, गांदिया, पुलगाव यांच्या विकास योजना 
आराखडयातील कामांना संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेस अनुसरुन 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९१/प्र.क्र.३४/नवि-१० 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या “भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य योजना-२०२४-२५” या प्रस्तावित 


योजनेंतर्गत नगरपरिषद/ नगरपंचायत कागल, कुरुंदवाड, पाचोरा, कुळगाव-बदलापूर, चिपळून, खेड, 


अकोट, मुर्तिजापुर, बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, खामगाव, पुसद, उमरखेड, वणी, भिवापूर, कुही, 
नरखेड, परशिवनी, पुलगाव, भंडारा, पवनी, गांदिया, पुलगाव यांच्या सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद 
विकास योजना आराखडयातील रु.६३,२८,३६,०४९/- (अक्षरी त्रेसष्ट कोटी अठ्ठाविस लाख छत्तीस हजार 


एकोणपन्नास फक्त) च्या कामांना संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेस अनुसरुन 
या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


०२. 


सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 


अ) प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा व अंमलबजावणी संबंधित सूचना: 


न्न 
~~ 


x 


AN 
~~ 


& 


mn 
nm 


S 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पांची अंमलबजावणी संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायत/महानगरपालळिका 
यांचेमार्फत करण्यात यावे. 

सदर प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या या संदर्भातील 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अंमलबजावणी यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाचे काम इतर कुठल्याही योजनेमधून करण्यात आलेले नाही, याची 
खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक महानगरपालिका/ 
नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांची राहील. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास, संबंधित नागरी स्वराज्य 
संस्थेस अज्ञा प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी, त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे बंधनकारक 
राहील. 

सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत किंवा केंद्र 
शासनाच्या निधीतून त्याकरिता कोणताही वाढीव नियतव्यय उपलब्ध केला जाणार नाही, याची सर्व 
संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेकडुन नोंद घेण्यात यावी. 

सदर निधीमधून मंजूर प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाच्या निधीची द्विरुक्ती होणार नाही याची जबाबदारी 
कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

निविदेत नमुद केलेनुसार कामाची प्रगती राखण्यात यावी व निधीच्या उपलब्धतेनुसार देयक अदा 
करणेबाबत कार्यवाही करणेची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 

सदर योजनेंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी त्याच उद्दिष्टांसाठी खर्च करण्याची जबाबदारी तसेच कामांची 
गुणवत्ता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मानकांप्रमाणे करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी 
यंत्रणेची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९१/प्र.क्र.३४/नवि-१० 


८) सदर कामे सुरु करण्यापूर्वीच्या स्थितीचे, काम सुरु असलेल्या विविध टप्प्यावर व काम पूर्ण 


Go 


99 


झाल्यानंतरच्या स्थितीचे अक्षांश रेखांशासह छायाचित्र (Geotag Photo) काढून ठेवणे व मागणीनुसार 
सादर करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 

सदर योजनेंतर्गत निधीचा विनियोग विहीत कार्यपद्धतीस अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व नियमांचे 
तसेच विहीत प्रक्रियेचे अवलंबन करुन खर्च करण्यात यावा. याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित 
करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांचे व सूचनांचे पालन करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची 
राहील. 


) योजनेंतर्गत प्रकल्पाकरिता निधी खर्च करुन संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी /प्रशासक 


महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांनी विहित प्रपत्रात उपयोगिता प्रमाणपत्र व खर्चाचा 
cals संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे वेळोवेळी दिलेल्या सुचननेनुसार 
तातडीने सादर करावा. तसेच, त्याची एक प्रत संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, नवी मुंबई 
यांच्याकडे तातडीने पाठवावी तसेच योजनेंतर्गत गैरव्यवहार/ लेखा आक्षेप, लोकलेखा समिती, 
विधीमंडळ कामकाज इ. संदर्भात अंमलबजावणी यंत्रणा जबाबदार राहतील. 


) सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पांमुळे निर्माण होणा-या मालमत्तांची नोंद स्थावर मालमत्ता नोंदवहीमध्ये घेणेची 


कार्यवाही संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत 
यांचेकडून करण्यात यावी. 


१२) अंमलबजावणी यंत्रणांनी प्रकल्पाचा ळेखा ठेवून महालेखापाल यांना सादर करुन जतन करावा व 


उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित प्रपत्रात सादर करावीत. 


ब) निविदा प्रक्रिया: 


१) 
२) 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर त्वरीत निविदा काढण्यात येतील. 
सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना या संबंधित यासंदर्भातील शासनाचे प्रचलित नियम / 
तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


क) कार्यारंभ आदेशा: 


१) 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. मात्र 
शासनाकडून प्रकल्पाच्या मंजुरीबाबत/निधी उपलब्धतेबाबत कळविल्यानंतरच कार्यादेश देण्याची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

कार्यादेशानंतर त्वरीत विकास कामांचा प्रत्यक्ष आरंभ करणे बंधनकारक राहील. निविदेतील 
अटी/शर्तीप्रमाणे प्रकल्पाच्या कालमर्यादेचे पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक, महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांची राहील. 

सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी प्रकल्पांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक निवडणुक/ पोट निवडणुकीची 
आचारसंहिता अंमलात नाही, याची खातरजमा कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून करण्यात यावी. तसेच 
निवडूण आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९१/प्र.क्र.३४/नवि-१० 


ड) प्रकल्पांचे त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक परीक्षण: 
सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पांचे काम गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने व्हावीत व त्यातून टिकाऊ मत्ता निर्माण 
व्हाव्यात, यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान 
महाभियानांतर्गत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या यंत्रणांकडून “त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक 
परीक्षण” (Third Party Technical Audit) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे 
बंधनकारक राहील. त्रयस्थ यंत्रणेचा अहवालाची प्रत त्वरीत संचालक, नगर रचना व मुल्यनिर्धारण 
विभाग, पुणे, संचाळक, नगर परिषद संचालनालय, नवी मुंबई व शासनास सादर करण्यात यावी. 
इ) प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्ती: 
सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत आवश्यक ते नियोजन संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे. जेणेकरुन, सदर प्रकल्पातून होणारी फलनिष्पत्ती ही 
शाश्वतपणे उपयोगात राहील. प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी या योजनेंतर्गत कोणताही निधी 
उपलब्ध होणार नाही. आवश्यक देखभाल दुरुस्ती नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निधीतून करणे 
बंधनकारक राहील. 
फ) अंमबजावणीसंदर्भात अन्य सूचना :- 
१) केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे दाखल करणे आवश्‍यक असते ही 
बाब विचारात घेऊन कामाच्या प्रगतीनुसार निधीचे वितरण करण्यात यावे. 
२) केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या सूचनांना अनुसरुन संबंधित 
महानगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत कडून सत्वर कार्यवाही करण्यात यावी. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१५१५०११४०५२५ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सोबत ac ; अ 
र्‌ dd 7 परिशिष्ट. अ Digitally signed by SHINDE SUBRAO NARAYAN 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, 
5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dca1 eb8ab54859 
7920c9d0d 1f622, postalCode=400032, st=Mah. 


(सु.ना.शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री,मंत्राळय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९१/प्र.क्र.३४/नवि-१० 


५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. संचालक, नगर रचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग, पुणे. 

११. संचालक, नगर परिषद संचालनालय, नवी मुंबई 

१२. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/ नगरपंचायत (कागल, कुरुंदवाड, पाचोरा, कुळगाव-बदलापूर, चिपळून, खेड, 
अकोट, मुतिजापुर, बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, खामगाव, पुसद, उमरखेड, वणी, भिवापूर, कुही, 
नरखेड, परशिवनी, पुलगाव, भंडारा, पवनी, गांदिया, पुलगाव) 

१३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 

१४. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)- १/२, मुंबई/ नागपुर. 

१५. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परिखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१८. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परिशा, कोकण/पुणे/नाशिक/छ.संभाजीनगर/अमरावती/नागपूर. 

१९. सह सचिव (नवि-१०), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. उप सचिव (नवि-४, नवि-३१, नवि-३३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. निवड नस्ती (नवि-१०). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


परिशिष्ट- अ 


केंद्र शासनाच्या "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य” या योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय क्र.सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९१/प्र.क्र.३४/नवि-१०, दि.१५.०३.२०२४ चे जोडपत्र. 


संस्थेचे प्रस्तावित विकास कामाच्या 
स्थानिक स्वराज्य | प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र./स्थान, | वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व 


जिल्हा 
eS नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्टर) 


आ. क्र. १- पिकनिक सेंटर 
(३२.१) 


कागल नगर 
परिषद 


न 
कुरुंदवाड नगर | आ. क्र. ५२ भाजी मंडई (०.१९ 
२ | कोल्हापूर 


नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. 


पुणे विभाग 


₹ ६6४,३३६,१३७ 


र 20,000,000 


वल्हेकर व असोसिएट्स पत्र 
क्र. २१३३ दि.२९/१२/२०२३ 


पत्र क्र. ३५९, 
दि.०१/०३/२०२४ 


वल्हेकर व असोसिएट्स पत्र 
क्र. २१३३ दि.२९/१२/२०२३ 


पत्र क्र. २२६, 
दि.१३/०२/२०२४ 


पत्र क्र. १९२५, न लात 
दि.०५/०३/२०२४ मड; 
00002 ₹ १६,३८८ 

र 9000 
दि.०६/०३/२०२४ 


a ५. (eee | ee | | 


पाचोरा नगर 


आ. क्र. ८९- बगीचा 
परिषद 


जळगाव 


विल मल आल कले वीन कत्या डड जी हि. ०: 


आ. क्र. ११- वाहनतळ (०.२) 


कुळगाव 
४ ठाणे । बदलापूर नगर 
परिषद 
चिपळूण नगर 
५ | रत्नागिरी - 
परिषद 
चिपळूण नगर ।न. र. यो. १ अंतिम भूखंड ११- 
६ | रत्नागिरी 
वाहनतळ (०.३५) 


न. र. यो. १ अंतिम भूखंड 
१३०- मार्केट (०.३५) 


बी. टी. कडलग, नाशिक पत्र 


अर्बन पंडीत इंफ्रा कंसल्टंट पत्र 
कं ६७६५९६५० 
. ६५, दि.१०/०१/२०२४ 


नाशिक विभाग 


पत्र क्र. २६०, 
दि.२०/०२/२०२४ 


र 40,020,000 


क्र. १, दि.०१/०१/२०२४ 


कोकण विभाग 


पत्र क्र. २१६, 
दि.०९/०२/२०२४ 


आर्कमिडिया व डेल्कॉन 
कंसल्टंट इंडिया पत्र क्र. 
२९००, दि.२९/१२/२०२३ 
आर्कमिडिया व डेल्कॉन 
कंसल्टंट इंडिया पत्र क्र. 
२९००, दि.२९/१२/२०२३ 


पत्र क्र. १८६, 


₹ १३,५५२,७२८ 
दि.०६/०२/२०२४ 


₹ ७,६३२,३३९ 


पत्र sh. 328, 
दि.०६/०२/२०२४ 


पत्र क्र. १६८५, 


₹९,९४४,००० 
दि.०७/०३/२०२४ १ 


जु 
9 


पत्र क्र. 9230, 


₹ ६७,६५९,६५० 
दि.०७/०३/२०२४ ६७,६५९, ६५ 


पत्र क्र. १२२८, 


र १३,५५२,७२८ 
दि.०५/०३/२०२४ 


पत्र क्र. १९२३०, 


2 ७,६२२, 
विवन रार ६३२,३३९ 


अंदाजपत्रकीय मंजुरीचे तांत्रिक मान्यता आदेश तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता द्यावयाची 
अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | नकाझ्ास मंजुरीचे पत्र क्र. व तांत्रिक मान्यता 
दि क्र.वदि. रक्‍कम 


₹ ६४8,३२३६,१३७ 


र 20,000,000 


₹८४,३३६,१३७ 


₹ 40,020,000 


र 40,020,000 


₹ ६७,६५९,६५० 


₹१३,५५२,७२८ 


₹ ७,६३२,३२३२९ 


प्रस्तावित विकास कामाच्या 
अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | नकाशास मंजुरीचे पत्र क्र. व 


स्थानिक स्वराज्य | प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र./स्थान, | वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व 


तांत्रिक मान्यता आदेशा प्रशासकीय मान्यता द्यावयाची 


तांत्रिक मान्यता 


संस्था नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्टर) 


न. र. यो. अंतिम भूखंड १२१- 
दवाखाना (२.२९) 


आ. क्र. ४८- दुकान केंद्र 
(०.७४९४) 


आ. क्र. २६- आठवडी बाजार 
(४.३५) 


मुर्तिजापूर पूर नगर 


अकोला 
परिषद 


बुलढाणा 
। बुलढाणा 
बुलढाणा 
बुलढाणा 


सार्वजनिक निमसार्वजनिक 
विभाग- प्राथमिक शाळा (०.४५) 


बुलढाणा नगर 
परिषद 


आ. क्र. ९- प्राथमिक शाळा व 
खेळाचे मैदान 


चिखली नगर 
परिषद 


देऊळगावराजा 
नगर परिषद 


आ. क्र. ७०- दुकान केंद्र 
(०.११) 


सार्वजनिक निमसार्वजनिक 
विभाग- दुकान केंद्र (०.०९८) 


खामगाव नगर 
परिषद 


नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. 


आर्कमिडिया व डेल्कॉन 
कंसल्टंट इंडिया पत्र क्र. 
२९००, दि.२९/१२/२०२३ 


डी स्टुडीओ आर्किटेक्ट्स पत्र 
क्र. १६०५, दि.१९/१२/२०२३ 


डी स्टुडीओ आर्किटेक्ट्स पत्र 
क्र. १६०५, दि.१९/१२/२०२३ 


आर्किटेक्ट राजेंद्र गट्टानी व 
असोसिएट्स पत्र क्र. १६०४, 
दि.१९/१२/२०२३ 


आर्किटेक्ट राजेंद्र गट्टानी व 
असोसिएट्स पत्र क्र. १६०४, 
दि.१९/१२/२०२३ 


आर्किटेक्ट राजेंद्र गट्टानी व 
असोसिएट्स पत्र क्र. १६०४, 
दि.१९/१२/२०२३ 


आर्किटेक्ट राजेंद्र गट्टानी व 
असोसिएट्स पत्र क्र. १६०४, 
दि.१९/१२/२०२३ 


अमरावती विभाग 


२ २४,०५३,१८२ 


₹ १८,६२७,३७६ 


दि. 


पत्र क्र. १८७, 


दि.०६/०२/२०२४ 


पत्र क्र. २५४, 
दि.२१/०२/२०२४ 


पत्र क्र. २५१, 
दि.२१/०२/२०२४ 


पत्र क्र. २२२, 
दि.१६/०२/२०२४ 


पत्र क्र. २२३, 
दि.१६/०२/२०२४ 


पत्र क्र. २२५, 
दि.१६/०२/२०२४ 


पत्र क्र. २२४, 
दि.१६/०२/२०२४ 


क्र.वदि. 


पत्र क्र. 9238, 


दि.०५/०३/२०२४ 


पत्र क्र. २४८०, 
दि.०७/०३/२०२४ 


पत्र क्र. १०१०, 
दि.०७/०३/२०२४ 


पत्र क्र. २४७६ 
दि.०७/०३/२०२४ 


पत्र क्र. २४७४, 
दि.०७/०३/२०२४ 


पत्र क्र. २४७३, 
दि.०७/०३/२०२४ 


पत्र क्र. २४७५, 
दि.०७/०३/२०२४ 


२ २४,०५३,१८२ 


ee 


रक्‍कम 


₹ २४,०५३,१८२ 


₹ ११२,८९७,८९९ 


₹ १५,६२७,३७६ 


₹ ४१,३३९,००० 


२ २३,६६५,६७४ 


र १९,४००,८२२ 


₹ १७,६८२,५४२३ 


2 १४,७४८,२३२२ 


अ.क्र. । जिल्हा 


यवतमाळ 
यवतमाळ 


स्थानिक स्वराज्य 
संस्था 


पुसद नगर 
परिषद 


उमरखेड नगर 


परिषद 


वणी नगर 
परिषद 


वणी नगर 
परिषद 


प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र. /स्थान, 
नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्टर) 


आ. क्र. ३८ क- वाचनालय 
(०.२) 


आ. क्र. ३६- प्राथमिक शाळा 


(०.१०९१) 


आ. क्र. २९- सांस्कृतिक केंद्र 
(०.२५) 


प्रस्तावित विकास कामाच्या 


वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व 


नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. दि. 


डी स्टुडीओ आर्किटेक्ट्स पत्र पत्र क्र. २२८, 

₹ ७,७१४,५०० 
क्र. १६०३, दि.१९/१२/२०२३ दि.१६/०२/२०२४ 
डी स्टुडीओ आर्किटेक्ट्स पत्र पत्र क्र. ९०२, 

र 20,000,000 
क्र. १६०३, दि.१९/१२/२०२३ दि.११/०५/२०२२ 
डी स्टुडीओ आर्किटेक्ट्स पत्र पत्र क्र. ३०८, 
is ₹ ५०,८४७,००९ 
. १६०३, दि.१९/१२/२०२३ दि.२६/०२/२०२४ 


आ. क्र. ६७- ट्रक टर्मिनस 
(१४.९६) 


पत्र क्र. २२७, 
दि.१६/०२/२०२४ 


डी स्टुडीओ आर्किटेक्ट्स पत्र 


₹ ६१,६४७,०५४ 
क्र. १६०३, दि.१९/१२/२०२३ oe 


अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | नकाशास मंजुरीचे पत्र क्र. व 


तांत्रिक मान्यता आदेशा 
क्र.वदि. 


पत्र क्र. १५६०, 
दि.०६/०३/२०२४ 


पत्र क्र. ५३१३, 
दि.२९/११/२०२२ 


पत्र क्र. १७१२, 
दि.०७/०३/२०२४ 


पत्र क्र. १७१३, 
दि.०७/०३/२०२४ 


तांत्रिक मान्यता 


aa ee a a es ee 


नागपूर विभाग 


प्रशासकीय मान्यता द्यावयाची 


₹ ७,७१४,५०० 


र 20,000,000 


₹ ५०, ८४७,००९ 


₹६१,६४७,०५४ 


₹ २७२, ६७२, ३०२ 


शि 
= 
शि 


भिवापूर नगर 
पंचायत 


भिवापूर नगर 
पंचायत 


आ. क्र. ८- आठवडी बाजार 
(०.६२) 


स. क्र. ३२०- दुकान केंद्र 


आ. क्र. ११- फिडा मार्केट 
(०.२२) 


शून्य कंसल्टंट पत्र क्र. १, पदवी त पत्र क्र. ३९२, 
दि.०१/०१/२०२४ दि.०१/०३/२०२४ 
शून्य कंसल्टंट पत्र क्र. १, eee पत्र क्र. ३९२, 
दि.०१/०१/२०२४ दि.०१/०३/२०२४ 
शून्य कंसल्टंट पत्र क्र. १, पत्र क्र. ३०३, 
३२०१४०४ 
दि.०१/०१/२०२४ दि.२२/०२/२०२४ 


पत्र क्र. २७२९, 
दि.०६/०३/२०२४ 


पत्र क्र. २७३६, 
दि.०६/०३/२०२४ 


पत्र क्र. ५२५, 
दि.०५/०३/२०२४ 


९९९९९३६ 


१३१६७६२३२ 


२३२७४८८१ 


२२०१४०४ 


संस्थेचे प्रस्तावित विकास कामाच्या तांत्रिक द्यावयाची 
स्थानिक स्वराज्य | प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र./स्थान, । वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व तल कोत मंजुरीचे तांत्रिक मान्यता आदेश sie प्रशासकीय मान्यता द्यावयाची 
ी अंदाजे अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | नकाझ्ास मंजुरीचे पत्र क्र. व तांत्रिक मान्यता 

संस्था नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्‍टर) नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. दि क्र.वदि. 


जागर आ त्व शून्य कंसल्टंट पत्र क्र. तली पत्र क्र. ३०३, पत्र क्र. ५१२६, Ce 06 
.- 9). 10- QO, ०0०0 ० 00 

a दि.०१/०१/२०२४ दि.२२/०२/२०२४ दि.०५/०३/२०२४ 

Sol eres नरखेड नगर आ. क्र. २४- दुकान केंद्र शून्य कंसल्टंट पत्र क्र. scent पत्र क्र. ३१६, पत्र क्र. २४३९, rere ती 
4 4 

र परिषद (०.२४) दि.०१/०१/२०२४ दि.२२/०२/२०२४ दि.०७/०३/२०२४ 
elas पारशिवनी नगर | स. क्र. ९५४- दुकान केंद्र शून्य कंसल्टंट पत्र क्र. १, वा पत्र क्र. ३०३, पत्र क्र. १५१३, कोत का 
०२५४० ० ०३-०० 
र परिषद (०.०३) दि.०१/०१/२०२४ दि.२२/०२/२०२४ दि.०४/०३/२०२४ 


अ.क्र. । जिल्हा 


₹ ७,५३५,४०० 


पुलगाव नगर | आ. क्र. १६- मच्छी वमटन शून्य कंसल्टंट पत्र क्र. १, पत्र क्र. २९७, पत्र क्र. १९८२, 

वर्धा X ७,५३५,४०० ₹ ५,५१४,२५२ 
परिषद मार्केट (०.३४) दि.०१/०१/२०२४ दि.२२/०२/२०२४ दि.०६/०३/२०२४ 

भंडारा नगर आ. क्र. १२- रिक्षा स्टँड व | घाटपांडे असोसिएट्स पत्र क्र. ति पत्र क्र. २९५, पत्र क्र. २१३४, क याता त 

इन्फॉर्मल हॉकर्स Vv +) > > J 4 J 4 

परिषद र हॉकर्स शॉप २५, दि.०४/०१/२०२४ दि.२२/०२/२०२४ दि.०६/०३/२०२४ 

₹ २१,२०८,७२५ 6000... ७७ ₹ १४,५३८,४४८ ₹ २१,२०८,७२५ 

9. ie) डे 4 2 4 शे > ie) क्र 4 
दि.२२/०२/२०२४ दि.०६/०३/२०२४ 


पवनी नगर 
परिषद 


आठवडी बाजार व दुकान केंद्र | घाटपांडे असोसिएट्स पत्र क्र. 
२५, दि.०४/०१/२०२४ 


जिल्हा 


गोंदीया 


वर्धा 


स्थानिक स्वराज्य प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र. /स्थान, 


संस्था 


गोंदीया नगर 
परिषद 


पुलगाव नगर 
परिषद 


नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्टर) 


आ. क्र. 8-१२८- दुकान केंद्र | घाटपांडे असोसिएट्स पत्र क्र. 


आ. क्र. १२- खेळाचे मैदान 
(०.८७) 


वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व 
नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. 


२५, दि.०४/०१/२०२४ 


बी. टी. कडलग, नाशिक पत्र 
क्र. २, दि.०१/०१/२०२४ 


प्रस्तावित विकास कामाच्या 


अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | नकाशास मंजुरीचे पत्र क्र. व 


दि. 


पत्र क्र. 3१४, 
दि.२३/०२/२०२४ 


₹ २४,६४८,५४७ 


पत्र sh. ३८५, 


₹ १२,९१४,३०० 
री दि.०१/०३/२०२४ 


प्रशासकीय मान्यता द्यावयाची 
रक्‍कम 


तांत्रिक मान्यता आदेशा 


तांत्रिक मान्यता 
क्र.वदि. 


UA क्र. २६७०. 


₹ १८,४२६,३०८ 
दि.०६/०३/२०२४ ne 


र २४,६४८,५४७ 


UA क्र. १९८२३, 


₹ ९,९८३,२३९० 
दि.०६/०३/२०२४ ९,९८३,२३९ 


₹ १२,९१४,३०० 


₹ ११७,२२८,४०३ F १५२,९०९,७११ 
₹ ५६६,४५३,५९२ ₹ ६३२२,८३६,०४९ 


एकूण 
Digitally signed by SHINDE SUBRAO NARAYAN 
IAR) 


SHINDE SUBRAO NARAYAN DN: GN = SHINDE SUBRAO NARAYAN, C = IN $= Maharashia, 0 


(OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘OU = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, 
Date: 2024.03.15 15:11:20 +05'30" 


(सु.ना.शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


